पिंपरी-चिंचवड (पी.सी.एम.सी.) ते निगडी मार्गिका 
क्र.१-ए या उन्नत मेट्रो मार्गाच्या अंमलबजावणीस 
सुधारित मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पीआरडी-३३१९/प्र.क्र.०६/नवि-७, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ मार्च, २०२१. 


संदर्भः- शासन निर्णय क्रमांक : पीआरडी-३३१९/प्र.क्र.०६/नवि-७, दि. 02 मार्च, २०१९. 


प्रस्तावना :- 


पिंपरी चिंचवड हा राज्यातीळ एक महत्वाचा मोठा नागरी समुह आहे. सदर शहरात वाढलेल्या 
विविध शैक्षणिक संस्था व उद्योग यामुळे लोकसंख्या व रोजगार यामध्ये गत २० वर्षात मोठया प्रमाणात 
वाढ झाली आहे. पिंपरी चिंचवड या WENA काही दशकात जलद गतीने नागरीकरणात वाढ झाली आहे. 
सन २०११ च्या जनगणनेनुसार पिंपरी चिंचवड शहराची लोकसंख्या १७.२७ लाख होती. पिंपरी-चिंचवड 
शहरासाठी मेट्रो प्रकल्पांचे नियोजन करताना सन २०१७ पर्यंत पिंपरी चिंचवड शहराची ळोकसंख्या 
सुमारे २१ लाख इतकी वाढण्याचा अंदाज करण्यात आला होता. सन २०२८ व २०३८ या वर्षाकरीता 
संभाव्य लोकसंख्या अनुक्रमे ३०.९० लाख व ३९.१० लाख असेल असा अंदाज आहे. वाढती लोकसंख्या व 
वाहने लक्षात घेता नजीकच्या काळामध्ये अस्तित्वात असलेले रस्ते अपुरे पडून गर्दी होईल हे लक्षात 
घेवून शासनाने शासन निर्णय क्र.पीएमआर-३३१३/प्र.क्र.२९/नवि-७ दि.२९.१०.२०१३ व AR निर्णय 
क्र.पीएमआर-३३१६/प्र.क्र.१३२/नवि-७ दि.२३.१२.२०१६ अन्वये पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प टप्पा-१ मधील 
मार्गिका क्रमांक १ (पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट - लांबी १६.५८९ कि.मी.) व मार्गिका क्रमांक २ (वनाज ते 
रामवाडी - लांबी १४.६६५ कि.मी.) या रु.११४२० कोटी खर्चाच्या उन्नत व अंशत: भुयारी मेट्रो प्रकल्प 
राबविण्यास मान्यता दिली आहे. पुणे मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र मेट्रो LH कॉर्पोरेशन लि. 
या विशेष उद्देश वाहन कंपनीमार्फत करण्यात येत आहे. सदर टप्पा-१ मार्गिकांची कामे प्रगतीपथावर 
असून ती लवकरच पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. 


पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने यापूर्वी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने पुणे मेट्रो 
मार्गिका क्र.१ (पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट) या मार्गिकेचा विस्तार कॉरिडर-१ए- पी.सी.एम.सी. ते निगडी 
या ४.४१३ कि.मी. लांबीच्या रु. १०४८ कोटी खर्चाच्या प्रकल्पाच्या खर्चाची महामेट्रोमाफत अंमबजावणी 
करण्यास मा. मंत्रीमंडळाने दि. २७.०२.२०१९ रोजी मान्यता दिली होती. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन दिनांक २ 
मार्च, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर प्रकल्पाची उभारणी करण्यास मान्यता देण्यात आली 
होती. उक्त मान्यतेनुसार सदर प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तांत्रिक व आर्थिक पडताळणीसाठी 
केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालयाकडे सादर करण्यात आला होता. यासंदर्भात 
गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालयाने दि. ०५.१०.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये प्रकल्प खर्चामध्ये बचत 
करण्याच्या दृष्टीने पी.सी.एम.सी. ते निगडी या विस्तारीत मेट्रो प्रकल्प प्रस्तावाचे पुनरावलोकन 
करण्याबाबत तसेच मेट्रो रेल पॉलिसी, २०१७ नुसार केंद्र शासनाकडून १०% अनुदान पर्यायांतर्गत 


a 


किमान आवऱ्यकतेसह विस्तारीत मेट्रो प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत सूचित केले होते. केंद्र 


शासन निर्णय क्रमांकः पीआरडी-३३१९/प्र.क्र.०६/नवि-७ 


झासनाच्या उक्त सूचना विचारात घेऊन पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने दि.१७.११.२०२० रोजीच्या 
पत्रान्वये प्रकल्पासाठी आवश्‍यक रोलिंग स्टॉकच्या कार्स/कोचेस मध्ये बचत करून तसेच मेट्रो रेल 
पॉलिसी, २०१७ नुसार केंद्र शासनाकडून १०% अनुदान पर्यायांतर्गत कॉरिडर-१ए- पी.सी.एम.सी. ते 
निगडी या प्रकल्पाचा सुधारित रु.९४६.७३ कोटी खर्चाचा पुरक प्रकल्प अहवालासह प्रस्ताव शासनाच्या 
मान्यतेस्तव सादर केला आहे. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन दि. २ मार्च, २०१९ रोजीचा शासन निर्णय 
अधिक्रमित करून सदर प्रकल्पाच्या सुधारीत प्रस्तावास राज्य शासनाकडून मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


०२. शासन निर्णय :- 


पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने सादर केलेल्या पिंपरी-चिंचवड (पी.सी.एम.सी.) ते निगडी 
कॉरीडीर क्र.१ए या रु. ९४६.७३ कोटी प्रकल्प पुर्णत्व खर्चाच्या उन्नत मेट्रो मार्गीकेची अंमलबजावणी 
करण्यास पुढील प्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(१ पिंपरी चिंचवड (पी.सी.एम.सी.) ते निगडी कॉरीडार क्र.१ ए (लांबी-४.४१३ कि.मी. व स्थानके-३) 
या रु. ९४६.७३ कोटी खर्चाच्या उन्नत मेट्रो प्रकल्पास या प्रकल्पाच्या खर्चात कोणत्याही कारणाने 
वाढ झाल्यास त्याचे दायित्व राज्य शासनावर न येता तो भार पूर्णतः विशेष हेतू वहन कंपनीचा 
राहील या अटीवर मान्यता देण्यात येत आहे. 

(२ सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. या विशेष वाहन हेतू कंपनी 
मार्फत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

(3) सदर प्रकल्पासाठी प्रस्तावित प्रकल्प निधी उभारणीकरिता खाली नमूद केलेल्या आर्थिक 
सहभागाच्या ढाचास तत्वतः मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र तपशिल रक्‍कम रुपये सहभागाची 
(कोटी) टक्केवारी 
अनुदान/समभाग 
केद्र शासनाचे अनुदान* ६७.११ १०% 
२ राज्य शासनाचा समभाग (पिपरी चिंचवड १२२ १८.२% 
महानगरपालिकेने वहन करावयाचा) 
३ | राज्य झासनाचा समभाग (राज्य शासनाने वहन ७९.४ ११.८% 
करावयाचा) 
४ | द्विपक्षीय, बहुपक्षीय संस्थांचे कर्जसहाय्य ४०२.६ ६०% 
केंद्र शासनाच्या अनुदानाकरिता पात्र प्रकल्प खर्च ६७१.१ १००% 
4 राज्य कर (SGST) व केद्रीय कर (CGST) साठी राज्य ९०.६३ 
शासनाचे दुय्यम कर्ज 
६ । भुसंपादन, EIA, TASS व पुर्नवसाहतीकरण, इ. १८५ 
करीता पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकाचे सहाय्य 
पुर्ण प्रकल्पाचा खर्च :- ९४६.७३ 
इतर समभाग Deferred Revenue मालमत्ता विकास १५४.५५ 
करुन जमा होणारी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीआरडी-३३१९/प्र.क्र.०६/नवि-७ 


* केद्र ARTI येट्रो रेल्वे पॉलिसी २०१७ FUR प्रकल्प GAA (MAT PEAT, TAA, 
पुनर्वसन व पुनर्वयाहतीकरणु कर यावरील खर्च वगळून) १० टक्के हिस्सा अगुदान स्वरुपात 


(४ सदर प्रकल्पासाठी राज्य कर (5981) व केंद्रीय कर (698) यावरील खर्चासाठी रु. ९०.६३ 
कोटी इतक्या रक्कमेचे दुय्यम कर्ज सहाय्य, त्याच्या व्याजासह परतफेड करण्याची जबाबदारी 
संबंधित विशेष हेतू वहन कंपनीची राहील या अटीवर, राज्य शासनाकडून सदर रक्‍कम उपलब्ध 
करून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

(५) सदर प्रकल्पात राज्य झासनाने वहन करावयाचा समभाग रु.७९.४ कोटी तसेच उपरोक्त रु.९०.६३ 
कोटी व्याजासहित परतफेड करावयाचे दुय्यम कर्ज असे एकूण रु.१७०.०३ कोटी रकक्‍्कमेशिवाय 
राज्य शासनावर इतर कोणताही भार येणार नाही या अटीवर मान्यता देण्यात येत आहे. 

(६ सदर प्रकल्पाकरिता उपरोक्‍त परिच्छेद क्र.३ मधील Ae नमूद केल्याप्रमाणे एकूण 
राज्यश्ासनाच्यावतीने समभाग रु.१२२ कोटी + भुसंपादन, EIA व पुर्नवसन व पुर्नवसाहतीकरण, 
इत्यादी करीता रु. १८५ कोटी असे एकूण रु. ३०७ कोटी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने सदर 
प्रकल्पासाठी द्यावेत याकरिता पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेस निर्देश देण्यात येत आहेत. 

(७ सदर प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त करावयाचे अनुदान रु.६७.११ कोटी 
मिळविण्याकरीता महामेट्रो यांनी पाठपुरावा करण्याचे निदेश देण्यात येत आहेत. 

(८) वरील मान्यतेखेरीज पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प टप्पा-१ मधील मार्गिका क्र.१ (पिंपरी-चिंचवड ते 
स्वारगेट) व मार्गिका क्र.२ (वनाज ते रामवाडी) मान्यतेबाबतचे शासन निर्णय क्र.पीएमआर-३३१३/ 
प्र.क्र.२९/ नवि-७ दि.२९.१०.२०१३ (सोबत परिशिष्ट-१) व शासन निर्णय क्र.पीएमआर-३३१६/ 
प्र.क्र.१३२/नवि-७ दि.२३.१२.२०१६ (सोबत परिशिष्ट-२) मधील इतर मान्यता व अटी व शर्ती 
सदर प्रकल्पास देखील लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.३७१/का.१४४४ दिनांक 22.09.2029 
व वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.९३/व्यय-३ दिनांक १०.०३.२०२१ अन्वये प्राप्त अभिप्रायांचा विचार 
करुन व मा. मंत्रिमंडळाने दि.१७.०२.२०२१ रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३१२१३०९०५४८२५ असा आहे. हा आदे 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vijay Karbhari 
Chaudhari 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
प्रति, 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीआरडी-३३१९/प्र.क्र.०६/नवि-७ 


३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

४. मंत्री (नवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

५. राज्यमंत्री (नवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

७. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
८. अपर मुख्य सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

९. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१०. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

११. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१२. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१३. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१४. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१५. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१६. सचिव (विशेष प्रकल्प), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
१७. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१८. व्यवस्थापकिय संचालक, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (महामेट्रो) नागपूर. 
१९. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, नागपूर. 

२०. पोलिस आयुक्त, पुणे. 

२१. पोलिस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड 

२२. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे. 

२३. आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड. 

२४. महानगर आयुक्त,पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे 

२५. जिल्हाधिकारी, पुणे. 

२६. महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई. 

२७. महाव्यवस्थापक, पुणे महानगर परिवहन महामंडळ मर्यादित, पुणे. 

२८.सह सचिव, नगर रचना, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
२९. संचालक, नगर रचना, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, पुणे. 

३०. उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

३१. कार्यासन अधिकारी (नवि-२२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३२. निवड नस्ती (नवि-७). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


“PIECE -) 


महाराष्ट्र शासन 


नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पीएमआर-१३१३/प्र.क्र.२९/नवि-७, 
मंत्रालय, मुंबई ४०7० ०३२. 
दिनांक: २९ ऑक्टोबर, २०१३. 


संदर्भ : शासन निर्णय क्रमांक : पौएमआर-३३१०/प्र.क्र.१९/नवि-७, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१२. 


पुणे महानगर प्रदेशातील वाढती लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या या अनुषंगाने निर्माण 

झालेली वाहतूक समस्या'लक्षात घेता, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे गरजेचे झालेले आहे. 

' पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक समस्या निराकरणासाठी करावयाच्या विविध 

उपाययोजनांपैकी मेट्रो प्रकल्प राबविण्याकंरिता पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने दिल्ली मेट्रो 
रेल्वे कॉर्पोरेशनची नेमणूक करुन त्यांच्याकडून सविस्तर प्रकल्प अहवाल अपेक्षिलेला होता. 


दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन (डी.एम.आर.सी.) यांनी पुणे मेट्रो प्रकल्पाकरीता तयार केलेल्या 
सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये Peer न्नमार्ग सुचविण्यात आलेले असून त्यामध्ये टप्पा-१ मध्ये 
entree क्रमांक-१: पिंपरी चिंचवड ते स्वारगेट":व "मार्गिका क्रमांक -२ : वनाझ ते रामवाडी" या 
मार्गिकांचा समावेश आहे. या अहवालातील तांत्रिक बाबी, व्यवहार्यता आणि आर्थिक निकष यांचा 
साधकबाधक विचार करुन पुणे महानगरपालिकेने मुख्य सभा ठराव ९०, दि. २३.६.२०१० अन्वये 
त्यांच्या क्षेत्रातून जाणा-या "मार्गिका क्र.२ वनाझ ते रामबाडी” या उन्नत मेट्रो प्रकल्पास मान्यता दिली 
आहे. तसेच "मार्गिका क्रमांक १ : पिंपरी चिंचबंड ते स्वारगेट" या मार्गिकेस पुणे महानगर पालिकेने 
मुख्य सभा क्रमांक- ५१ ठराव क्रमांक ५७७, दिनांक २४-१२.२०१२ अन्वये व पिंपरी चिंचवड 
महानगरपालिकेने मुख्य सभा क्रमांक ८: च्या ठराव क्रमांक १३३, दिनांक २०.९.२०१२ अन्वये मान्यता 


शासनाच्या संदर्भाधीन Seiad "मार्गिका क्रमांक -२ : बनाझ ते रामवाडी" या उन्नत मेट्रो 
प्रकल्पास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, सदर प्रकल्पाची कालमर्यादा व भांडवली खर्च 


"८ 


"i, डू 


— — . ee 


आता सुधारित झाल्याने या प्रकल्पास सुधारित मान्यता देण्याची व "मॉर्गिका क्रमांक-१ : पिंपरी-चिंचवड 
तें स्वारगेट" या मार्गिकेस मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे प्राप्त झाला आहे. पुणे महानगर मेट्रो 
रेल्वे प्रस्तावामर्धील टप्पा १ अंतर्गत. "मार्गिका क्र-१ (पिंपरी चिंचवड ते स्वारगेट- लांबी १६.५९ 
कि.मी.)" व "मार्गिका क्रमांक-र॑ (वनाझ ते रामवाडी - लांबी १४.९२५ कि.मी.)" यांचा समावेश आहे. 
"मार्गिका क्रमांक-१ : पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट" या मार्गिकेकरिता जानेवारी, २०१३ च्या दराने 
रु.५६१८ कोटी खर्च अपेक्षित असून प्रकल्प पुर्णत्वासाठी रु. ६९६० कोटी खर्च अपेक्षित आहे. 
"मागिका क्रमांक-२ : वनाझ ते रामवाडी" या मार्गिके करिता जानेवारी, २०१३ च्या दराने रु.२६६३ कोटी 
खर्च अपेक्षित असून प्रकल्प पूर्णत्वासाठी रु. ३२२३ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. मार्गिका क्रमांक-१ यास 
मान्यता देण्याची तसेच मार्गिका क्रमांक-२ याच्या सुधारित प्रस्तवास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. या संदर्भात सवंर्कष विचारांती शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


ए] पुणे महानगर मेट्रो रेल. प्रकल्पातील टप्पा-१ मधील "मार्गिका क्रमांक-१ : पिंपरी चिंचवड ते 


स्वारगेट" या मार्गिकेस व "मार्गिका क्रमांक -२ : SATS रामवाडी" या मार्गिकेच्या सुधारित प्रस्तावास 
पुढील प्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. - :: पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्यातील "मार्गिका क्र.१ : पिंपरी-चिंचवड 
ते स्वारगेट" या अंशतः उन्नंत ब अंशत: FART मेट्रो प्रकल्पास सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-१ 
मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेल्या पुणे महानगर मेटे. रेल 
प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्यामधील "मार्गिका क्र.-२ : SAT ले रामवाडी" या प्रकल्पाच्या सुधांरेः 
कालमर्येदेस ब सन २०१३ च्या दरावर आधारित भांडवली खर्चाच्या सुधारित प्रस्तावार 
परिशिष्ट-२ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. पुणे महानगर मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्यातील वर उल्लेखित दोन्ही मार्गिकांच 
एकत्रीत प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मंजूरीस्तव सादर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. . 


¥. पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्पांतर्गत सदर दोन्ही मार्गिकांचे प्रकल्प राबविण्यासाठी" पु 
महानगर मेट्रो रेल कॉपोरेशन लिमिटेड" या नावाने एक स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एस.पी.व्ही. 
कंपनीची स्थापना करण्यात भान्यता देण्यात येत आहे. सदर एसपीव्हीमध्ये केंद्र शासनाच्या २०५ 
आर्थिक सहभागाच्या 'तुलनेत राज्यशासन व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा एकूण ३०५ 
आर्थिक सहभाग असल्याने राज्यशासन आणि महानगरपालिकांचे एकूण सहा संचालक सद 
कंपनीच्या सेंचालक मंडळावर घेण्यास मान्यता देण्यात येत असून त्या अनुषंगाने केंद्रशासनार 


Coy 


विनंती करण्यात यावी. त्यानुसार संदर नियोजित एस.पी.व्ही. कंपनीचे संचालक म्हणून खालील 
प्रतिनिधींचा समावेश राहील.:- | 


प्रधान 'सर्चिव ER), नगर विकास विभाग; मह्यसष्ट्र शासन, 

, प्रधान संचिव (वित्त), वित्त APE, महाराष्ट्र शासन 

, प्रधान सचिब (नत्रि-२), नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन 

, महापालिका आयुकत, पुणे महानगरपालिका 

. महापालिका आयुक्त, पिंपरी चिंचवडंमहानगरपालिका 
प्रधान“सचिव-(उद्योग), उद्योग, ऊर्जा ब SEP विभाग, महाराष्ट्र शासन 


it?) 


_ केंद्र शासनाचे नामनिदेशित AE 4 


ढं क 2 9 2० ३9? 


८. "पुणे महानगर मेट्रो रेल कॉमोरेशुन लिमिटेड" या कंपनीस सदर प्रकल्प अंमलबजत्वणी 
संबंधातील अधिकार दिल्ली मेट्रो रेल कॉपोरेशन (डी.एम.आर:सी.) च्या धर्तीवर देण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. सदर कंपनी स्थापन होईपर्यंत सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्बयीन संस्था म्हणून पुणे 
महानगरपालिका व-पिंपरी-चिंचवडं महानगरपालिका यांची नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात 
येतं आहे. rine bec tare | 

६. ०. सदर प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्र शासन व रेल्वे प्रशासनाशी आवश्यक तो पत्र व्यवहार 
करण्यास व केंद्र शासनाकडून त्यांच्या सहभाग हिश्याची २०% निधी मिळविण्यासाठी पुणे 
महानगरपालिका तसेच प्रस्तावित पुणे महानगर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यांना प्राधिकृत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदर TST स्थापन होईपर्यंत प्रस्तुत प्रकल्पासंबंधी केंद्र शासनाशी 
पत्रव्यवहार करण्यास आयुक्त, पुणे सहानगृरपालिका यांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


: ७. पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या टप्पा 2 मधील मार्गिका क्र.२ म्हणजे बनाझ ते 
रामवाडी या मेट्रो मार्मिकेसाठी पुणे महानगरपालिकेचा १०% सहभाग, राज्य शासनाचा २०% 
सहभाग, केंद्र शासनाचा २०% सहभाग व ५०% कर्ज वा इतर स्त्रोताद्वारे उभारणी करणे तसेच 
मागिका क्र.१ म्हणजे पिंपरी चिंचवड ते स्वारगेट या मार्मिकेसाठी दोन्ही 'महानगरपालिकांचा एकूण 
१०% आर्थिक सहभाग, राज्य शासनाचा २१% सहभाग, केंद्र शासनाचा २०% सहभाग व उर्वरित 
८०% रक्कम कर्ज वा तत्सम आर्थिक स्त्रोांडारे उभारणी करणे या आर्थिक ढाच्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे . | ae 

८. पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्पांतर्गत "पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट" या मार्गिकेसाठी 
एकूण आर्थिक खर्चातील पुणे व पिंपरी-चिंचवड या महानगरपालिकांच्या एकूण १०% हिश्यार्च 
रककम दोन्ही-महानगरपालिकॉनी आपापल्या हद्दीत येणान्या सदर मागिकेच्या खर्चाच्या प्रमाणात 


4 pind | 


क | te 

223 t-nl \ 

Gitar aie विभागून "पुणे महानगर मेट्रो रेल कॉपोरेशन लिमिटेड" था एस.पी.व्ही.कडे वर्ग 
करावी असे या महानगरंपालिळांना निदेश देण्यात येत आहेत. 
3 wet प्रकल्पासाठी निधी उभारणीच्या ढाच्यातील राज्यशासनाच्या २०% सहभाग 
हिस्सामध्ये शासकीय जमिनीची किंमत धरुन प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली शासकीय जमिन 
- प्रचलित मुल्यांबर" पुणे महानगर मेट्रो रेल कॉपोरेशन लिमिटेड" या एस.पी.व्ही. कंपनीकडे वर्ग 
. करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


fo, सदर प्रकल्पासाठी निधी उभारणीच्या विविध स्त्रोतांना सोबत व्येडलेल्या परिशिष्ट -३ 
मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मंजूरी देण्यात येत आहे. 

१. 'पुणे महानगर मेट्रो रेल weer केंद्रीय मेट्रो अधिनियमाच्या ages 
राबविण्यात येणार असल्याने सदर मेट्रो Saal खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार प्रवासी 
भाडे दरास तत्वत: मान्यता देण्यात येत आहे. 


am] अंतर सन २००९ मध्ये Yah ट्राचे सन २०१८-१९ 


/ कि.मी मध्ये केल्णानुसार दर (रु) Tate दर (रु) 
०-२ > ¢ १३ 
VY १० १७ 
me ४-६ कर २० 
हर र 

| व्शा र्‌ 
का ३० 
लाक a a शिर 
: x र 
Ta is 
लहा शट 

= डर 


सदर भाडयामध्ये ठरावीक कालावधी नंतर आवश्यकते प्रमाणे सुधारणा करण्याचे 
अधिकार केंद्रीय मेट्रो अधिनियमाच्या तरतूदी नुसार स्थापन करावयाच्या भाडे निश्‍चिती 
समितीकडे ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


१२. सदर प्रकल्पास निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प व महत्वपूर्ण नागरी वाहतूक प्रकल्प 
म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. .  . fe - , 4 


अडक पच म - घरिशिष्ट-१ —-— a 


-% 


पुणे महानगर मेट्रो,रेल मार्गाच्या टप्पा क्र्मांक-९ मधिल मार्गिका क्रमांक< १ चा सविस्तर 
तपशील 


उन्नत मार्ग असूनः ३ स्थानके उन्नत व उर्वरित 
४.६६ किमी लांबीचा मार्ग हा भूमिगत असून ६ 
स्थानके भूमिगत आहेत. 


शद ae Ke 


परिशिष्ट-२ 


पुणे महानगर मेट्रो रेल मार्गाच्या टप्पा क्रमांक-१ मधिल मार्गिका क्रमांक २ चा सविस्तर तपशील 


| AA | | ग्य 


[1] पुणे महानगर मेट्रो प्रकल्पासाठी निधीची उपलब्धता व्हावी म्हणून निधी उभारण्यासाठी निश्‍चित 
करण्यातू,आलेले आर्थिकस्त्रोंत - 


() Ast मार्गिकांच्या दोन्ही बाजूस ५०० मी. अंतरापर्यंत येणाऱ्या जमिनीवर, अधिमूल 
आकारुन ४ चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या मर्यादेत अतिरिक्‍त चटई क्षेत्र eer 
(एफएसआय) देण्याची तरतूद आपापल्या विकास नियंत्रण नियमावलीत करू 
त्यानुसार अधिमूल्याची रक्‍कम संबंधित महानगरपालिकेने वसूल करणे. 


Gi) शासन अधिसूचित करेल असे महत्वपूर्ण नागरी वाहतूक प्रकल्प राबविण्यात येणार्‌ 

शहरात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या तरतूदीनुसा 

| आकारण्यात येणारे बिकास शुल्क' 200% पर्यंत बाढ करून आकारण्याविषर 

कायद्यात तरतूद करणे व त्यानुसार वसूल होणारी वाढीव रक्‍कम अशा WHE धार 
वापरणे, | 


Gi) शासन अधिसूचिंत करेल असे महत्वपूर्ण नांगरी वाहतूक प्रकल्प राबविण्यात done 
महानगरपालिका क्षेत्रात मुंबई मुंद्राक अधिनियम, १९५८ अन्वये स्थावर मालमश्तेर 
अनुक्रमे विक्री, देणगी व फलोपभोग गहाण याबरील संलेखावर बसवायच्या मुंद्रांव 
शुल्कासोबतच जमीनी व इतर स्थावर मालमत्तेचे विक्री किंवा देणगीच्या बाबतीत अश 

रिंतीने स्थित असंलेल्या मालमत्तेच्या मुल्यांबर व फलोपभोग गहाणाच्या संलेखाच्य 
बाबतीत संलेखात मांडण्यात आलेल्या ससंलेखाद्वारे सुरक्षित रक्कमेवर १% ara 

_ लावण्याची तरतूद महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात करुन अशा प्रत्यक्ष जमीनी ८ 
इतर स्थावर मालमत्तेचे अनुक्रमे विक्री, देणगी व फलोपभोग गहाण संलेखाच्य 
नोंदणीच्या वेळी सदर अधिभाराची रक्‍कम संबंधित जिल्हा उपनिबंधकांनी वसूल करणे 
व शासनाने यामाध्यमातून वसूल झालेल्या रक्‍कमेएवढे अनुदान संबंधित 
महानगरपालिका किंवा संबंधित महत्वपूर्ण नागरी वाहतूक प्रकल्पासांठी (क्त 
एसपीव्ही यांस देणे. 


९४) मेट्रो स्टेशन व कार डेपोच्या जागांच्या व्यावसायिक वापर करुन त्यानुसार विकसनाद्वारे 
प्राप्त होणारे उत्पन्न प्रस्तुत प्रकल्पासाठी वापरणे 


(५) जाहिरात व पा्कींगपासून मिळणारे उत्पन्न प्रकल्पासाठी वापरणे. 


(ए] सदर स्त्रोतातून प्राप्त होणारा निधी संबंधीत महानगर पालिकांनी तयार केलेल्या एका वेगळया 
"नागरी वाहतूक निधी" मध्ये ठेवावयाचा असून त्याचा विनियोग सदर प्रकल्पासाठी 
महानगरपालिकांनी करावयाच्या अर्धसहाव्याचे प्रदान करण्यासाठी तसेच प्रकल्पाच्या कर्जाची 
परतफेड करण्याकरिता वर उल्लेखिलेल्या एसपीव्ही कंपनीकडे वर्ग करण्यासाठी करावयाचा आहे. 
सदर कर्ज परतफेडीसाठी "नागरी बाहतूक निधी" कमी पडल्यास दोन्ही महानगरपालिकांनी इतर 
स्त्रोतातून त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन द्यावयाचा आहे. रे 


- > Ra aa aes a asa mak steak 1 we 
Puneet wGR19] 62013 


[ए] पुणे महानगर मेट्रो प्रकल्पाच्या “पिंपरी ते. निगडी" आणि "स्वारगेट ते कात्रज" अशा 
वाढीव मेट्रो मार्गिकेस (एकूण १५ की.मी. वाढीव लांबी) तत्वत: मान्यता देण्यात येत असून सदर 
वाढीव Setter टप्पा-२ मध्ये समावेश करुन त्याचा स्वतंत्रपणे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे 
पाठविण्यासाठी सदर वाढीव मार्गिकेकरिता संविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करुन घेण्यास व त्या 
आधारे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय निंय्रोजन त्रिभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.१५५/१४४४, दिनांक 
१३.०८.२०१३ ब वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.४७०/व्यय-३, दिनांक १४.०८.२०१३ 
अन्वये प्राप्त अभिप्रायांचा विचार करून शिर्गमित करण्यात येत आहे. 


, सालीमठा क्क 


st महाराष्ट्र राज्य 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल:यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


(एस. 
प्रति, 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री'यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, AAR ४०० ०३२ 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई '४०० ०३२ 

मा. राज्यमंत्री (नवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय़, मुंबई woo ०३२. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विश्राग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

प्रधान सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 

प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास AMT, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
सचिव (विशेष प्रकल्प), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई yoo ०३२ 
सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, HAE ४०० ०३२ 

PEAT आयुक्‍त, पुणे विभाग,पुणे. 

आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे. 

आयुक्‍त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड 

जिल्हाधिकारी, पुणे. 

महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई. 

महाव्यवस्थापक, पुणे महानगर परिवहन महामंडळ मर्यादित, पुणे. 


पोलिस आयुक्‍त, पुणे. 

सह सचिव, नगर रचना, नगर विकास दिमाग, मंत्रालय, BE ४०० oF, . 
संचालक, नगर रचूज्ञा, मध्यवर्ती PRUE इमारत, 

उप सचिव, वित्त विभाग, HAI, मुंबई ४०० OR 

कार्यासन अधिकरी GEER) नागर विव्कास विभाग, Ba, मुंबई. 
निवड नस्ती (नवि-७). 


eg rn tet a 


onenistroGR19102015 


-परिंशेव्छ- २ 


पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-१ मधील 
मार्गिका क्र. १ (पिंपरी चिंचवड ते स्वारगेट) व 
मार्गिका क्र. २ (वनाझ ते रामवाडी) या 
मार्गिकेंच्या सुधारित प्रस्तावास मंजूरी देणे. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पीएमआर-३३१६/प्र.क्र.१३२/नवि-७, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ डिसेंबर, २०१६- 


संदर्भ : शासन निर्णय क्रमांक : पीएमआर-३३१३/प्र.क्र.२९/नवि-७, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
दिनांक : २९ ऑक्टोबर, २०१३ 


प्रस्तावना : 

पुणे महानगर प्रदेशातील सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था सक्षम करण्याच्या दृष्टीने पुणे व पिंपरी 
चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात, मेट्रो रेल्वे कार्यान्वित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने पुणे गेट्रो रेल्वे 
प्रकल्पातील मार्गिका क्र.१ पिपरी चिंचवड ते स्वारगेट -लांबी १६.५८९ कि.मी. व मार्गिका क्र.२ वनाज ते 
रामवाडी -लांबी १४.९२५ कि.मी. यास दिनांक ३० सप्टेंबर २०१३ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या 
बैठकीमध्ये मान्यता दिळी. त्यासोबतच पुणे महानगर मेट्रो प्रकल्पाच्या "पिंपरी ते निगडी" आणि 
"स्वारगेट ते कात्रज" अशा वाढीव मेट्रो मार्गिकेस (एकूण १५ की.मी. वाढीव लांबी) तत्वत: मान्यता 
देण्यात आली आहे.. त्यानुसार पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या सदर प्रस्तावास क्र.पीएमआर-३३१३/ 
प्र.क्र:२९/ नवि-७, दि.२९/१०/२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली. 


२.० पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील मार्गिका क्र.१ पिंपरी चिंचवड ते स्वारगेट -लांबी १६.५८९ कि.मी. व 
मार्गिका क्र.२ वनाज ते रामवाडी -लांबी १४.९२५ कि.मी. यास केंद्र शासनाने दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१४ 
रोजी तत्वता मान्यता दिली. तदनंतर दि. ०२.०९.२०१४ च्या पत्रान्वये केंद्रशासनाकडे अंतीम 
मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला. तथापि दरम्यान सदर प्रल्पाच्या आखणीबाबत काही आक्षेप 
आले. 

३.० संदर प्रकल्पाच्या आखणी बाबत आलेल्या आक्षेपांच्यानुषंगाने शासनाने एक समिती स्थापन 
केली होती. उक्त समितीने मार्गिका क्र.१, पिंपरी चिंचवड ते स्वारगेट यामार्गिकेची आखणी कायम ठेवून 
वनाज ते रामवाडी मार्गिकेत काही बदळ करण्याची शिफारस केली. सदर प्रकल्पाची सुसाध्यता कायम 
ठेवून समितीने केलेल्या शिफारशी च्या अनुषंगाने वनाज ते रामवाडी मार्गिकेंत किंचित बदल करून माहे 


srt निर्णव क्रमांकः पीएमआर-३३१६/प्र.क्र.१३२/नवि-७9 


नोव्हेंबर २०१५ च्या सुधारित दराचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) दिल्ली मेट्रो रेल्वे महामंडळाने 
(डीएमआरसी) तयार करून सादर केला आहे. सुंधारित प्रकल्प अहवालात मार्गिका क्र.२'वनाज ते 
रामवाडी जंगली महाराज, संचेती चौंक, सिव्हील कोर्ट, बाबासाहेब आंबेडकर चौक मार्गे पुणे स्टेशनला 
जाण्याऐवजी खंडुजीबाबा चौंक मार्गे नदीकाठाने महापालिका भवन, धान्य गोडाऊन (कामगार पुतळा), 
ar पुणे स्टेशनवरून पुढे पूर्वीच्याच आराखडयानुसार रामवाडी पर्यंत एलिव्हेटेड (उन्नत) प्रस्तावित 
आहे. 


४.७ सदर समितीच्या शिफारशीनुसार मागिर्कांची आखणी केल्यानंतर आव$यक बदलासह दोन्ही 
मार्गिकांची एकूण लांबी ३१.२५४ कि.मी. आहे. डीएमआरसीने सादर केलेला सुधारित प्रकल्प 
अहवालात प्रकल्पाची किंमत नोव्हेंबर २०१५ च्या भाव पातळीवर ठरविण्यात आली सदर किंमत 
एसपीव्ही मॉडेलसाठी आयडीसीसह ही किंमत रु ११४२० कोटी अशी अपेक्षित आहे. 


५.०७ संदर सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) केंद्रशासनाकडे मान्यतेसाठी दिनांक ७ डिसेंबर 
२०१५ च्या पत्रान्वये पाठविण्यात आला आहे. सदर प्रकल्प अहवाळाबाबत्त केंद्रीय विविध मंत्रालयांनी 
उपस्थित केलेल्या मुद्यांचे खुलासे केंद्रशासनास सादर करण्यात आले आहेत. सदर प्रकल्पाच्या 
मंजूरीसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या प्री-पीआयबी बैठकीत उपस्थित केलेल्या मुद्यांचे खुलासे 
केंद्रशासनास सादर करण्यात आहेत. पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प मंजूरीसाठी दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०१६ 
रोजी पीआयबीची बैठक केंद्रशासनाच्या स्तरावर संपन्न झाली. पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड (पीआयबी) 
यांचे शिफरशी नंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पास दिनांक (५७/१२/२०१६ रोजी गान्यता 
दिली आहे. 
६.० राज्यातील मुंबई महानगर प्रदेशातील मुंबई मेट्रो व नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्पांची अंमलबजावणी 
संबंधित यंत्रणांकडून सुरु झाली असल्याने मुंबई महानगर प्रदेंशातील मेट्रो रेल्वे प्रकल्पा व्यतिरिक्त 
राज्यातील अन्य डाहरातील मेंट्रो रेल्वे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणींसाठी एकच राज्यस्तरीय विशेष हेतू 
dey कंपनी (SPV) ठेवण्याच्या अनुषंगाने, यापूर्वी स्थापन झालेल्या नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेश नचे | 
HS व राज्य शासनाचा संयुक्‍त उपक्रम), राज्यस्तरीय महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन अज्ञा केद्र व राज्य 
शासनाचा ५०:५० संयुक्‍त सहभाग असलेल्या विशेष हेतू वहन कंपनी (Spy) मध्ये तूर्तास परिवर्तन 
करण्यास व पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी वेगळी विशेष हेतू वहन (SPV) स्थापन करण्याऐवजी सदर 
पृष्ठ ७पैकी २ 


ज्ासन निर्णय क्रमांक पीएमआर-३३१६/प्र.क्र.१३२/नवि-७ 


प्रकल्पाची अंमलबजावणी या एकाच राज्यस्तरीय विठोष हेतू कंपनीकडे सोपविण्याबाबत अनुकूलत्ता 
असल्याचे केंद्रशासनास कळविले आहे. या अनुषंगाने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पास 
दिनांक ७/१२/२०१६ रोजी मान्यता देताना यापूर्वी स्थापन झालेल्या नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनचे ( 
केंद्र व राज्य शासनाचा संयुक्‍त उपक्रम) राज्यस्तरीय महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन अशा केद्र व राज्य 
शासनाचा ५०:५० संयुक्‍त सहभाग असलेल्या विशेष हेतू वहन कंपनी (SPV) मध्ये परिवर्तन करण्यास 
तसेच पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्प राबविण्यासाठी" महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉपोरेशन लिमिटेड " या केंद्र 
व राज्य शासनाचा संयुक्‍त उपक्रम असलेल्या eae पर्पज व्हेईकल Waal) कंपनीकडे 
सोपविण्यास मान्यत्ता दिली आहे. 


७.० पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-१ मधील मार्गिका क्र. १ (पिंपरी चिंचवड ते स्वारगेट) व 
मार्गिका क्र. २ (वनाझ ते रामवाडी) या मार्गिकेंच्या सुधारित प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्य 
विचाराधीन होती. या संदर्भात सवंर्कष विचारांती शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

पुणे महानगर मेट्रो रेळ प्रकल्पातील टप्पा-१ मधील "मार्गिका क्रमांक-१ : पिंपरी चिंचवड ते 
स्वारगेट" या मार्गिकेस व "मार्गिका क्रमांक -२ : वनाझ ते रामवाडी" या मार्गिकेच्या सुधारित प्रस्तावास 
पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 

१. पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्यातील पिंपरी चिंचवड ते स्वारगेट -लांबी 
१६.५८९ कि.मी. व मार्गिका .2 वनाज ते रामवाडी -लांबी १४.६६५ कि.मी. या रुं ११४२० 
कोटी किमंतीच्या उन्नत व ais: भूयारी मेट्रो प्रकल्पास या प्रकल्पाच्या खर्चाच्या किंमतीत 
कोणत्याही कारणाने वाढ झाल्यास त्याचे दायित्व राज्य शासनावर न येता तो भार पूर्णत: विशेष 
हेतू वहन कंपनीचा राहीलं या अटीवर मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर प्रकल्पाच्या एस.पी.व्ही. मॉडेल अंतर्गत दर्गाविलेल्या सोबतच्या परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद 
केलेल्या आर्थिक सहभागास सदर प्रकल्पासाठी आंतरराष्ट्रीय अर्थसंस्थांकडून घ्यावयाच्या 
कर्जाच्या व्याज व मुद्दलाची परतफेड करण्याची जबाबदारी पूर्णत: विशेष हेतू वहन कंपनीची 
राहील व त्या कर्जाचे कोणतेही दायित्व राज्यशासनावर येणार नाही या अटीवर मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
पृष्ठ ७ पैकी ३ 


stra निर्णय क्रमांकः पीएमआर-३३१६/प्र.क्र.१३२/नवि-७ 


३. 


(१ र 


सदर प्रकल्पासाठी राज्य शासनाचा समभाग रु. १३१० कोटी तसेच केंद्र शासनाचे कर (५०%) 
साठी रु. ६४४ कोटी आणि राज्यस्तरीय/स्थानिक करावरील खर्चासाठी रु ३०२.२० कोटी 
असे ९४६.२० कोटी राज्य शासनाकडून दुय्यम कर्जसहाय्य हे त्याची व्याजासह परतफेड 
करण्याची जबाबदारी संबंधीत विशेष हेतू वहन कंपनीची राहील या अटीवर देण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


, राज्यातील मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी एकच राज्यस्तरीय विडोष हेतू वहन 


कंपनी (SPV) ठेवण्याच्या अनुषंगाने यापूर्वी स्थापन झालेल्या नागपूर मेट्रो रेल्वे HIG ( 
कैंद्र व राज्य शासनाचा संयुक्‍त उपक्रम) राज्यस्तरीय महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन अशा केंद्र 
व राज्य शासनाचा ५०:५० संयुक्‍त सहभाग असलेल्या विशेष हेतू वहन कंपनी (SPV) मध्ये 
परिवर्तन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

पुणे महानगर गेंट्रो रेल प्रकल्पांतर्गत सदर दोन्ही मार्गिकांचे प्रकल्प राबविण्यासाठी" महाराष्ट्र 
मेट्रो रेल कॉपोरेशन लिमिटेड " या नावांने स्थापन केलेल्या केंद्र व राज्य शासनाचा संयुक्‍त 
उपक्रम असलेल्या स्पेशल पर्पज व्हेईकल Catal) कंपनीकडे सोपविण्यास मान्यता 


देण्यात्त येत आहे. 


. "महाराष्ट्र मेट्रो रेल oer लिमिटेड " या कंपनीस सदर प्रकल्प अंमलबजावणी संबंधातील 


अधिकार दिल्ली मेट्रो रेल कॉपोरेशन (डी.एम.आर.सी.) च्या धर्तीवर देण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


, सोबतच्या परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद केलेल्या आर्थिक सहंभाग ढाच्यातील राज्यशासनाच्या २०% 


सहभाग हिड्यामध्ये शाराक्तींय जमिनीची किंमत धरुन प्रकल्पासाठी आवश्‍ंयक असलेली 
झासकीय जमिन प्रचलित मुल्यांवर" महाराष्ट्र मेट्रो los कॉपोरेशन लिमिटेड " या एस.पी.व्ही. 
(SPV) कंपनीकडे वर्ग करण्यास सदर प्रकल्पासाठी खाजगी जमिनिचे भू-संपादन करावे 
लागल्यास त्याबाबतचा भार राज्य शासनावर राहणार नाही व तो भार विशेष हेतू वहन कंपनीने 
उचलणे बंधनकारक राहील या अटीवर मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएमआर-३३१६/प्र.क्र.१३२/नवि-७ 


८. सदर प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्र शासन व रेल्वे प्रशासनाशी आवश्‍यक तो पत्र व्यवहार 
करण्यास व केंद्र शासनाकडून त्यांच्या सहभाग हिऱ्याचा २०% निधी मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र 
मेट्रो रेल कॉर्पोरेडान यांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

९. वरील सुधारित केलेल्या मान्यतेखेरीज यापूर्वी मान्यता दिलेल्या संदर्भाधीन क्र.पीएमआर- 
३३१३/ प्र.क्र.२९/ नवि-७, दि.२९/१०/२०१३ च्या शासन निर्णयातील मान्यता कायम ठेवण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

१०. सदर प्रकल्पामध्ये केंद्र व राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग हा सदर प्रकल्पाच्या निविदा 
स्वीकृतीनंतर येणाऱ्या प्रत्यक्ष किंमतीवर आधारित्त मान्य करण्याबाबत केंद्र शासनास विनंती 
करण्यात यावी, 


सदरचा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. विवि/शिकाना/ १८३ दिनांक ७ 
डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्राप्त अभिप्राय व त्यासंदर्भात मंत्रिमंडळाने दिनांक ८ डिसेंबर , २०१६ रोजीच्या 
बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र श्ञासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१६१२२३१६१६५४२१२५ असा आहे. हा ATE 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
णी cere 


Shriram Egerton cae 
Dattatray Yadav jis Seton 
(श्रीराम यादव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
3) मा. राज्यमंत्री (नवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
४) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२. 
५) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
६) प्रधान सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 
७) प्रधान संचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


पृष्ठ ७पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएमआर-३३१६/प्र.क्र,१३२/नवि-७ 


८) प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

९) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१०) प्रधान सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
११)सचिव (नविं-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१२) सचिव (विशेष प्रकल्प), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
१३) सचिव, सार्वजनिक बांधकाग विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
१४)महानगर आयुक्‍त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण औंध पुणे 
१५) विभागीय आयुक्‍त, पुणे विभाग, पुणे. 

१६) जिल्हाधिकारी, पुणे. 

१७) पोलिस आयुक्‍त, पुणे. 

१८)व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन मुंबई. 

१९) व्यवस्थापकीय संचालक, नागपूर मेट्रो रेळ कार्पोरेशन मुंबई. 
२०)मंहाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई. 

29) आयुक्‍त, पुणे महानगरपालिका, पुणे. 

२२)आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी-चिचवड. 

२३) महाव्यवस्थापक, पुणे महानगर परिवहन महामंडळ मर्यादित, पुणे. 
२४ सह सचिव, नगर रचना, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
२५) संचालक, नगर रचना, मध्यवर्ती प्रश्ञासकीय इमारत, पुणे. 

२६)उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

२७) कार्यासन अधिकरी (नवि-२२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२८)निवड नस्ती (नवि-७). 


पृष्ठछ पैकी ६ 


SR निर्णय क्रमांकः पीएमआर-३३१६/प्र,क्र.१३२/नवि-७ 


परिशिष्ट-१ 


एस.पी.व्ही. मॉडेल अंतर्गत प्रस्तावित आर्थिक सहभाग 
केंद्रीय अधिभार व करासह नोव्हेंबर २०१५ च्या दर सूचीनुसार) 


way रु.कोटीत 


| 


तपशिल 


केंद्र सरकारचा आर्थिक समभाग ( Gol Equity) 


राज्य सरकारचा आर्थिक समभाग (GoM Equity) 4340.00 


केंद्रीय करांच्या ५० टक्के केंद्र शासनामार्फत दुय्यम 
कर्ज सहाय्य ( Gol Subordinate Debt) 


HA करांच्या ५० टक्के राज्य == दुय्यम 
कर्ज सहाय्य ( GoM Subordinate Debt) 


स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अनुदान ( Grant From 
ULBs) 


वर्ल्ड बँक व Vaasa कर्ज ( Loan From 
WB/AIIB) 


| एकूण 


= €35.4° 


९७७६८.०० 


प करासाठी राज्य शासनाचे 
दुय्यम कर्ज सहाय्य ( GoM Subordinate Debt) 


392 20 


पुनर्वसन खर्चासहित जमिनीची किंभत तसेच 
राज्यस्तरीय/स्थानिक कर याकरिता स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांचे अनुदान (Grant From ULBs) 


= Fo. - 9 


एकूण ११२८१.०० 


| मेट्रो बांधणीच्या काळावधीमधील व्याज एसपीव्हीने 


2 Li (आय.डी.सी.) (SPV to Bear) 


एकूण ११४२०,७० 


कळकळ 


पृष्ठ ७ पैकी (9 


